महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब संवर्गातील 
अधिकार्‍यांच्या नियतकालीक बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः आकृवि १०२३/प्र.क्र.३२/१५ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
दिनांक : २१ जून, २०२३. 


संदर्भ:- शासन समक्रमांकित दि.९/६/२०२२ रोजीचे sear 


शासन Bea :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार संदर्भाधीन दि.९/६/२०२३ रोजीच्या शासन आदेशान्वये 
करण्यात आलेल्या बदली आदेशात सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने खालीलप्रमाणे अंशात: बदल करण्यात येत 
आहे :- 


अ. | अधिकार्‍यांचे सध्याचे कार्यरत बदलीने पदस्थापना (सुधारित) शेरा 

क्र नाव ठिकाण 

॥। श्रीमती टेमगिरे किटक नाशक व | कृषि अधिकारी  वर्ग-२ दि.९/६/२०२३ च्या 
(सईद) लिना | उर्वरित अंडा तपासणी | (मग्रारोहयो), जिल्हा परिषद, आदेशान्वये बदलीने 
संजय प्रयोगशाळा, नागपूर । अहमदनगर दिलेल्या पदस्थापनेत 

अंशत: बदल करुन. 

२  श्री.गुल्हाने तालुका कृषि तालुका कृषि अधिकारी, दि.९/६/२०२३ च्या 
प्रशांत दिपक । अधिकारी, धामणगांव रेल्वे, अमरावती आदेझान्वये बदलीने 

कारंजा.घाडगे, जि.वर्धा दिलेल्या पदस्थापनेत 
अंशत: बदल करुन. 

३ | श्री.साळी तालुका कृषि | तालुका कृषि अधिकारी, अकोले, दि.९/६/२०२३ च्या 
अशोक अधिकारी, श्रीरामपूर, | जि.अहमदनगर आदेशान्वये बदलीने 
विनायक जि.अहमदनगर (ere यांच्या दि.३०/६/२०२३ दिलेल्या पदस्थापनेत 

रोजी सेवानिवृत्तीने रिक्‍त अंशत: बदल करुन. 
होणाऱ्या पदी) 


२ उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार समकक्ष वा नजीकच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडे सोपवून 
नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजु व्हावे व तसा अहवाल आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास 
सादर करावा. 

३. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर न करता 
त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांच्या बदलीच्या जागी रूजू होण्यास सांगावे. जे नियंत्रण 
अधिकारी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना विहित मुदतीत कार्यमुक्त करणार नाहीत, अशा अधिकाऱ्यांविरूध्द 
शिस्तभंग कारवाईचा प्रस्ताव आयुक्‍त (कृषि) यांनी शासनास सादर करावा 

४. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे 


शासन आदेशा क्रमांकः आकृवि 9023/H.H.32 /१५ओ 


५. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०६२११८११५२३५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by AMOL NILAKANTH 54104८ 


Di R 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND. 
ADF DEPARTMENT, 


4.20=36b60751d094e56d974e1a44ec234c475fb0deSb35a79c 1 cf6% 
588f212b2606e, postalCode=400032, st=Mah: 


SAKHARKAR canes Assen 
(अ. नि. साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


प्रत, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ५, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
५. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
६. संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 
७. संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे ) 
८. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
१०. संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
११. निवड नस्ती /१५अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


